विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींना 
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन 
२०२२-२३ साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक: १७ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ:- शासन निर्णय , विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग.क्र.शिवृत्ती-२०२१/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२, 
दिनांक १३/१०/२०२२. 


शासन शुध्दिपत्रक: - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र- अ”मधील तक्त्यात खालीलप्रमाणे दर्शविलेल्या अनु.क्र. 
पुढिल “स्तंभ २” मधील विदयार्थ्यांच्या नावां च्या ऐवजी “स्तंभ ३” येथे दुरूस्त केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची नावे 


वाचण्यात यावी. 
| दिनांक १३.१०.२०२२ च्या | दिनांक १३.१०.२०२२ च्या शासन । विद्यार्थ्यांच्या नावांमधील दुरूस्ती 
amet निर्णयामधील “प्रपत्र- | निर्णयामधील प्रपत्र-अ मधील विद्यार्थ्यांची 
अ” मधील अनु.क्र. नावे. 
(१) (२) (3) 
Q आशिर्वाद गंगाधर वाकडे आशीर्वाद गंगाधर वाकडे 
११ करण रविंद्र थारेवार करण रवींद्र थारेवाळ 
१५ सुस्मीती सुनिल खडसे सुस्मिता सुनिल खडसे 
१७ नमीता मधुकर ददगाळ, नमिता मधुकर ददगाळ, 
२५ हितेश नरेंद्र हिरनवार नितेश नरेंद्र हिरनवार 
२६ धनश्री आंबाजी गुरुव धनश्री अंबाजी गुरुव 
३१ शुभम विठ्ठल दहिफले शुभम विठ्ठल दहिफळे 
३७ संकेत अनिल थाटे संकेत अनिल ताठे 
४१ SNS उज्वलकुमार दंधारे SYST उज्वलकुमार दंढारे 
४५ अक्षय गोविंदराव क्षिरसागर अक्षय गोविदराव क्षीरसागर 
४९ Mss प्रसाद पाटील शादूल प्रसाद पाटील 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१०१७१६४०१५६२३४ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


NARENDRA 
WAMAN AHER 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यमवन, मलबार हिल, मुंबई 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


(नरेंद्र आहेर ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२ 


३. मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अमुस/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व सह सचिव/ उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. उप सचिव/कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१२. संचालक, शिक्षण ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५. सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण विभाग 

१७. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग 

२२. निवड नस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


